उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदूर्ग 
कार्यालयाचे इमारतीमधील गळती होत असल्याने 
प्रिकोटेड शिट बसविणे, इमारत दुरुस्ती करणे व 
कार्यालयाचे सभोवताली असलेल्या संरक्षण भिंतीची 
दुरुस्ती करणे इ. खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : - 
१) परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां (०७)/ का.१०(१)/ 
२०२१/जा. क्र. ३४५१/ दि.२४.०३.२०२२. 
२) परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां(०७)/ का.१०(१)/ 
२०२१/ जा. क्र. ६३२८/ दि.०६.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदूर्ग या कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये पावसाळ्यात पाण्याची 
गळती होत असल्याने प्रिकोटेड शिट बसविणे, इमारत दुरुस्ती व संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती करणे यासाठीच्या 
एकूण रु.१,०५,०३,२७१/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पाच लक्ष तीन हजार दोनशे एकाहत्तर फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सिंधुदूर्ग या कार्यालयात इमारतीमध्ये पावसाळयात पाण्याची 


गळती होत असल्याने प्रिकोटेड शिट बसविणे,इमारत दुरुस्ती व संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती करणे यासाठीच्या 
एकूण रु.१,०५,०३,२७१/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पाच लक्ष तीन हजार दोनशे एकाहत्तर फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रकास याद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरील अंदाजपत्रकांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ) उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदूर्ग या कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये प्रिकोटेड 


शिट बसविणे. 
अ.क्र. कामाचा तपशिल रक्‍कम (रुपये) 
१ Work Portion 94,2, 3&2.00 
२ Add १२% for GST ९,१०,४८३,.०० 
३ Add ०.५०% for insurance 319,839.00 
8 Add 8 % for Contengencious 3,03, 888.00 
षु Add 4 % for Centage charges ४,४१,९६४.०० 
६ Total Rs. ९२,८१,२४०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८७/परि-४ 


३. 
आहे:- 


ब) उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदूर्ग या कार्यालयाच्या इमारतीच्या सभोवताली 


असलेल्या भिंतीची दुरुस्ती करणे. 
अ.क्र कामाचा तपशिल रक्‍कम (रुपये) 

१ Work Portion ६५,६७,३७०.०० 

२ Add १२% for GST ६८,०८४.०० 

३ Add 9 % for insurance ५,६७३.०० 

:1 Add & % for Contengencious 22,688.00 

षु Add ¥ % for Centage charges 33,989.00 

& Total Rs. ६,९७,०१२.०० 


क) उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,सिंधुदूर्ग या कार्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती 
करणे. 


अ.क्र कामाचा तपशिल रक्‍कम (रुपये) 

१ Work Portion 8,29, 384.00 

2 Add 92% for GST 44,228.00 

3 Add 9 % for insurance 8,298.00 

8 Add 8 % for Contengencious 49,084.00 

षु Add 4 % for Centage charges 24,009.00 

६ Total Rs. 424,098.00 

(अ--ब--क अंदापत्रके) एकूण | 9,04,03,299.00 


(अक्षरी रुपये एक कोटी पाच लक्ष तीन हजार दोनशे एकाहत्तर फक्त). 


सदर प्रशासकीय मान्यता खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीस अधीन राहून देण्यात येत 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ /प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 

नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२२/प्र.क्र.८७/परि-४ 


४. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवडक निधीची तरतूद स्वतंत्रपणे करण्यात 
येईल. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१),१३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४(२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०११५१८४०६३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT 
R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 
४. अपर मुख्य सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्राळय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा सिंधुदूर्ग. 
१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


